RNINo. MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष १, अंक ३ ]] 


[ पृष्ठे ३ 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक, एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय , पोलीस 

आयुक्त , आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक , नागरी पुरवठा , मुंबई 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत , ५ वा मजला , १४ जमशेटजी टाटा रोड , 

चर्चगेट , मुंबई ४०० ०२०, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ 


वाचा.- (१ ) क्रमांक रॉकेल -२०१४ / प्र.क्र .- २४१/ नापु -२७, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ . 

( २) दि . केरोसीन (रेस्ट्रीक्शन ऑन युज अॅण्ड फिक्शेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ) ऑर्डर , १९९ ३. 


अधिसूचना 


क्र . निशि / केरो / २०१५ / का.वि.२५७३/ सहा / जा.६०.– ज्याअर्थी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील केरोसीन घाऊक वितरकांच्या कमिशन 
मध्ये वाढ केलेली असल्याचेकेंद्र शासनाने दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१४ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य शासनास कळविले आहे. त्या अनुषंगाने सर्व 
वितरकांना रुपये ५३६.०९ प्रति कि.लि. कमिशन गृहित धरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसीनचे घाऊक व 
किरकोळ विक्री दर निश्चित करून त्याबाबत तात्काळ आदेश निर्गमित करावे असे शासनाने संदर्भ क्र . १ अन्वये कळविले आहे . 

त्याअर्थी वाचा क्र . २ मध्ये नमूद आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी, श्वेता सिंघल , नियंत्रक , शिघावाटप व संचालक , नागरी 
पुरवठा , मुंबई, 

मुंबई शहर शिधावाटप क्षेत्रातील (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर ) केरोसीनच्या घरगुती वापराचे घाऊक व किरकोळ विक्रीचे दर पुढील 
आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरिता खालीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०१५/ फाल्गुन १४-२०, शके १ ९३६ 


अ.क्र . 


बाब 


सध्याचा दर 
( रुपये प्रति कि.लि.) 

( ३ ) 


सुधारित दर 
( रुपये प्रति कि.लि.) 

( ४ ) 


( २ ) 
एक्स डेपो दर ( रुपये प्रति कि.लि. ) 


ए 


१३५५३.०० 


१३५५३.०० 


बी 


व्हॅट @ ३ % 


४०६.५ ९ 


४०६.५ ९ 


सी 


१३ ९ ५ ९ .५ ९ 


१३९ ५ ९ .५ ९ 


डी 


४३८.२४ 


५३६.० ९ 


९९.०० 


९९.०० 


२८०.७ ९ 


२८०.७ ९ 


घाऊक विक्रेत्यासाठी 

एकूण 

खरेदी किंमत ( ए + बी ) 
[i] घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 
[ii] तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या व हाताळणूक तुटीच्या 
प्रतिपूर्तीसाठी असाधारण भत्ता 
[iii ] वाहतूक खर्च 
[iv ] पथकर ( Toll Tax ) 
[v ] घाऊक वितरकांना पूर्णांकाचा लाभ 
[ vi ] एकूणकिंमत वाढ { डी [i]+ डी [ii ]+ डी [iii] + डी [ iv ] + डी [v]} 
एकूण 

किंमत वाढीवर व्हॅट @ ३ % { डी [ vi] च्या ३ % } 
एकूण [ सी + डी [ vi] + इ] घाऊक विक्रीक दर 
किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत 


७०.०० 


७०.०० 


८.०० 


७.२४ 


८ ९ ६.०३ 


९९ ३.१२ 


इ 


२६.८८ 


२ ९ .७ ९ 


एफ 


१४ ९ ८२.५० 


एफ १ 


**किंमत रुपये 


१४८८२.५० 
** किंमत रुपये 
१४४४९ .०३+ 
मूल्यवर्धित कर 
रुपये ४३३.४७ 


१४५४६.१२+ 
मूल्यवर्धित कर 
रुपये ४३६.३८ 


जी 


२३१.०० 


२३१.०० 


१ ९ .०० 


१ ९ .०० 


२५०.०० 


२५०.०० 


[i] किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन 
[ii] किरकोळ विक्रेत्याचे असाधारण भत्ता 
[ iii] किरकोळ विक्रेत्यासाठी 

एकूण 

किंमतवाढ जी [i] + जी [ ii ] 
किरकोळ विक्रेत्यासाठी एकूण किंमतवाढीवर ३ टक्के व्हॅट 
{ जी [iii ] च्या ३ % } 
किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति किलो लिटर ) 


एच 


७.५० 


७.५० 


आय 


१५१४०.०० ** 
(किंमत रुपये 


१५२४०.०० ** 
(किंमत रुपये 


१४६ ९९ .०३+ 
मूल्यवर्धित कर 
रुपये ४४०.९ ७ ) 


१४७ ९ ६.१२+ 
मूल्यवर्धित कर 
रुपये ४४३.८८ ) 


जे 


किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति लिटर ) 


१५.१४ 


१५.२४ 


. 


शासन परिपत्रक क्र . अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक केईआर १३७६/ ३७६ ९ / सतरा,दिनांक १७डिसेंबर १९ ७६ नुसार 
पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


श्वेता सिंघल, 


नियंत्रक, शिधावाटप व 
संचालक , नागरी पुरवठा , 


पुरवठा, मुंबई . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १ ९३६ 


MAHARASHTRA MEDICAL COUNCIL , MUMBAI 


Notice 


MAHARASHTRA MEDICAL COUNCIL ACT, 1965 . 

No. MMC /Renewal Notice / 2015 /0569. — As per the section 23 of Maharashtra Medical Council 
Act, 1965 the Notice was published in Government Gazette various newspapers and Council website 
time to time for renewal of registration . Those Registered Medical Practitioners who have 
registered their names in the Maharashtra Medical Council upto 31st December 2009 and have 
not taken steps to renew their registration are being given last opportunity till 30th April 2015 . 

Those doctors who have not renewed their registration as per the Act and if any negligence 
occurs within that period , he/she may face the criminal/legal consequences thereof. 

It is the duty of the every Registered Medical Practitioners to renew their registration 
immediately and hold the dignity and honour his profession and avoid medico legal problems. 


R. G. JANJAL , 


Registrar , 
Maharashtra Medical Council. 


Dated 24th February 2015 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


